पटकी नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सहसंचालक, 
आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य 
रोग), पुणे-१ कार्यालयातील ३ अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पटकी-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३३/आरोग्य-५ 
qo वा मजला, बी विंग, गो.ते.रुग्णालय संकूल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १३ ऑक्टोबर, 2023 


वाचा : 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१ 
दि.०६.०८.२००७. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पटकी-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३३/आ-५ 
दि.२६.०४.२०२३. 
3) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र८/१६/आ.पु.क.,दि.३१.०८.२०२३ व 
०६.०९.२०२२. 
४) संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.संआसे-२/आस्था/कक्ष ५५-क/पटकी 
नियंत्रण/३ अस्थायीपदे/७५१५-१६/२०२३ दि.२३.०६.२०२३ 
प्रस्तावना : 


पटकी नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि.ह. व ज.रो.), पुणे येथे कार्यरत 
असलेली खाली नमूद केलेली ३ अस्थायी पदे सार्वजनिक आरोग्य विभागने मंजुरी दिलेल्या सुधारित 
आकृतीबंधातील मंजूर पदे आहेत. सदर ३ अस्थायी पदे वित्त विभागाच्या सहमतीने सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग शासन निर्णय क्र पटकी-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३३/आरोग्य-५ दि.२६.०४.२०२३ अन्वये दि. 
०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यात आली होती. सदर मुदत दि.३१.०८.२०२३ 
रोजी संपुष्टात आली असल्याने, सदरहू ३ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

पटकी नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सहसंचाळक, आरोग्य सेवा (fee. व ज.रो.), पुणे या 
कार्यालयाच्या अधिनस्त कार्यरत असलेली ३ अस्थायी पदे राज्यातील जनतेस आरोग्य विषयक सेवा 
सातत्याने उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असल्याने, सदर ३ अस्थायी पदांना 


शासन निर्णय क्रमांकः पटकी -२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३३/आरोग्य-५ 


दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात 


येत आहे. 
तात्पुरते पद प्रथम निर्माण | अस्थाई ६व्या वेतन 
अ. क्र. पदनाम केलेल्या शासन निर्णयाचा | पदांची | आयोगानुसार 
क्रमांक व दिनांक संख्या वेतनश्रेणी 
साआवि, शा.नि., क्र. 
वरिष्ठ स्वच्छता निरिक्षक is सीं १ a पीबी-२ (९३००- 
ene ईडीए-१०८५/ 
( पर्यवेक्षक) या 5 38200) ग्रेड पे 
le (गट-क) कक 8200 
दि.२३/८/१९८५ 
साआवि, शा.नि., क्र. तका 
लिपिक-नि-टंकलेखक ईडीए-१०८५/ सीआर- तरटी क 
को यो वि २०२००) -ग्रेड पे 
२ (गट-क) ३५//आरोग्य-६, क 
दि.२३/८/१९८५ 
साआवि, शा.नि., क्र. seats 
चतुर्थश्रेणी कर्मचारी ईडीए-१०८५/ सीआर- ae 
=o षि ७४४०) -ग्रेडपे 
३ (गट-ड) ३५//आरोग्य-६, द 
दि.२३/८/१९८५ 
एकूण ३ 


2. 


वरील पदांवरील खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाळी सन 2023-28 करीता मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. 


मागणी क्रमांक : १ आर 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 


०६-सार्वजनिक आरोग्य, 


१०१- रोग प्रतिबंध व नियंत्रण , 
(०१) रोग प्रतिबंध व नियंत्रण, 


(०१) (०६) पटकी नियंत्रण कार्यक्रम, 
सांकेतांक २२१० ०६२९ (अनिवार्य) 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२३ व दि.०६.०९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पटकी -२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३३/आरोग्य-५ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१२१४४८२८४७१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL HARIDAS 
S U N | | DHENGALE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 

DEPARTMENT, 


2.5.4.20=eaf0a3a2eccOf8d6b1a823821ae0093 
6c4a3290c1bbd85ad7d6a9b64dc0f5392, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
seriaINumber=476598C1AEEC16697909C94B 


2AEDA820B6E3B0FF63279B5B31612103BBEA 
A15A, cn=SUNIL HARIDAS DHENGALE 
Date: 2023.10.13 15:59:55 +05'30' 


(सुनिल ढेंगळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

२) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा,आयुक्‍्तालय, मुंबई/पुणे. 

४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), मुंबई. 

५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि.ह. व ज.रो.), पुणे-१/६. 
) 
) 
) 
) 


६) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 

७) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

८) लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

९) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११) वित्त विभाग, व्यय-१३, अर्थसंकल्प-३, अर्थसकल्प-९, आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई. 

१२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, अर्थसंकल्प शाखा, लेखा, सेवा-१, सेवा-५, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१३) निवडनस्ती (आ-५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


